आरोग्य सेवा आयुक्तालयांतर्गत महाराष्ट्र वैद्यकीय 
q आरोग्य सेवा,गट-अ (एस-२०मधील 
अधिकाऱ्यांचे वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षानंतर सेवा 
पुनर्विलोकन करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०२२/प्र.क्र.२२४/सेवा-३ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार संकुल इमारत 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
दिनांक ३१ मे, २०२२ 


वाचा : 
१) शासन निर्णय क्रमांकः सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एलपीएल-२०१७/प्र.क्र.२१/का.पंधरा, 
दि. १०.०६.२०१९ 
२) शासन निर्णय क्रमांकः सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. समिती-२०२१/प्र.क्र.४४१/सेवा-३, 
दि. ०२.११.२०२१ 
प्रस्तावना : 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम १९८२ च्या नियम १० (४) व ६५ अनुसार सार्वजनिक 
हितास्तव अकार्यक्षम व संशयास्पद सचोटीच्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना वयाच्या ५०/५५ वर्षी अथवा ३० वर्षे 
अर्हताकारी सेवा यापैकी जे अगोदर घडेल त्यावेळी, त्यांचे सेवा पुनर्विलोकन करुन त्यांना शासन सेवेतून 
मुदतपूर्व सेवानिवृत्त करावे असे शासनाचे धोरण आहे. त्याअनुषंगाने सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भ क्र. ०१ 
येथील दि. १०.०६.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सेवापुनर्विलोकनासबंधी कार्यपध्दती व सर्वसाधारण 
सूचना विहित केल्या आहेत. त्यास अनुसरुन आरोग्य सेवा आयुक्‍्तालयांतर्गत महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य 
सेवा,गट-अ (वेतन मॅट्रीक्स मधील वेतन स्तर एस-२० : ५६१००-१७७५०० ) मधील वैद्यकीय अधिकारी या 
संवर्गातील अधिकारी यांच्या सेवापुनर्विलोकनाकरीता संदर्भ क्र. ०२ येथील दि. ०२.११.२०२१ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांचे अध्यक्षतेखाली विभागीय पुनर्विलोकन समितीची 
स्थापना करण्यात आली आहे. 

आरोग्य सेवा SYA SAA महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा,गट-अ (वेतन मॅट्रीक्स मधील वेतन 
स्तर एस-२० : ५६१००-१७७५०० ) मधील वैद्यकीय अधिकारी या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या वयाच्या ५०/५५ व्या 
वर्षी अथवा ३० वर्षे अर्हताकारी सेवा यापैकी जे अगोदर घडेल त्यावेळी त्यांचे सेवापुनर्विलोकन करण्यासाठीचा 
विहित प्रस्ताव प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाळील विभागीय पुनर्विलोकन 
समितीच्या दि. ११.०५.२०२२ रोजीच्या बैठकीत सादर करण्यात आला. विभागीय पुनर्विलोकन समितीने सदर 
अधिकाऱ्यांच्या सेवेचे मुल्यमापन करुन केलेल्या शिफारशी नुसार ज्या अधिकाऱ्यांना वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षी 
अथवा ३० वर्षे अर्हताकारी सेवा यापैकी जे अगोदर घडेल त्यावेळी सेवेत राहण्यासाठी पात्र ठरविळे आहे त्यास 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 
विभागीय पुनर्विलोकन समितीच्या दि. ११.०५.२०२२ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत 
केलेल्या शिफारशीस अनुसरुन आरोग्य सेवा आयुक्‍तालयातर्गत महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा,गट-अ (वेतन 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०२२/प्र.क्र.२२४/सेवा-३ 


मॅट्रीक्स मधील वेतन स्तर एस-२० : ५६१००-१७७५००) मधील वैद्यकीय अधिकारी या संवर्गातील सोबत 
जोडलेल्या प्रपत्रामध्ये नमुद केलेल्या vo (चाळीस) अधिकाऱ्यांची सेवा त्यांच्या वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षी अथवा 
३० वर्षे अर्हताकारी सेवा यापैकी जे अगोदर घडेल त्यानंतर चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सोबत जोडलेल्या प्रपत्रातील नमूद अधिकाऱ्यांची सेवा त्यांच्या ५०/५५ वर्षानंतर किंवा अर्हताकारी 
सेवाची ३० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता मिळाल्याबाबतची नोंद त्यांच्या सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी. 
3: सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०५३११७३७१२६३१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by LAHANE VJAYKUMAR LAXMANRAO 
| A H A N F DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PLANNING DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=047af7706d4845 1 70e3864b62c8bc6b380c78f11 
ce6607746c0b15e934fc8284, 
pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A71DA717 
A6A7250, 
serialNumber=8902AEDC74F3CACF3FB967FF5955AAF5D 
CBFDD2C053872C04B5E467 1EF77EC30, cn=LAHANE 
VUAYKUMAR LAXMANRAO 


Date: 2022.05.31 17:53:24 +05'30' 


(वि. ल.लहाने) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
२. संचालक (१) आरोग्य सेवा, आरोग्य भवन, मुंबई 
३. संचालक (२) आरोग्य सेवा, पुणे 
४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अ. व प्र.) मुंबई 
५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा (सर्व परिमंडळे) 
६. जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा सामान्य रुग्णालय (स्वी 
७. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी 
८. महालेखापाल-१/२, (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई/नागपूर 
१०.संबंधित अधिकारी ( संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे मार्फत) 
११.निवडनस्ती सेवा-३ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०२२/प्र.क्र.२२४/सेवा-३ 


शासन निर्णय क्र- पुनर्वि-२०२२/प्र.क्र. २२४/सेवा-३, दि. ३१ मे, २०२२ सोबतचे प्रपत्र 


अधिकाऱ्याचे नांव सध्याचे कार्यरत ठिकाण 


SI मिना सुरेश शिवाल, सा.रु.अकोला (कुक कार्यक्रम) 


डॉ.रविदास पुरुषोत्तम पाटील, प्राथमिक आरोग्य केंद्र पातूर 


SLAY लक्ष्मण शोगोकार, प्राथमिक आरोग्य केद्र जामठी 


डा. प्रतिभा रामभाऊ डांगे, प्राथमिक आरोग्य केद्र धाबा 


डॉ. रेखा विवेक गोहाड, सामान्य रुग्णालय, अमरावती 


डॉ.अरुण बाळकृष्ण लोहकपुरे, सामान्य रुग्णालय अमरावती 


SLATS प्रकाशा सुर्यवंशी (गहेरवार), जिल्हा स्री रु अमरावती 


डा.सुषमा मधुकरराव रंगाटे (Tar), जिल्हा स्त्री र अमरावती 


डॉ.तलतखानम SHAN अहमदखान, जिल्हा स्री रु अमरावती 


| 90. ०. 


डॉ. किरण विनायक वाठोडकर, जिल्हा स्त्री र अमरावती 


| १, 


STAY राजु दामोदर, प.नागरी कुनिप अमरावती 


१२. 


डॉ. साहेबराव नारायण इंगळे, AGH आरोग्य अधिकारी नांदगांव खंडेश्वर 


१२३. 


डा.प्रतिभा पंडितराव बोरखडे (ISTH), तालुका आरोग्य अधिकारी भातकुली 


१४. 


डॉ. सुधिर कृष्णराव डोंगरे, तालुका आरोग्य अधिकारी अंजनगांव सुर्जी 


१५. 


डॉ. सतिश गोविदराव प्रधान, तालुका आरोग्य अधिकारी चिखलदरा 


१६. 


डा.दिलीप नामदेवराव निकोसे, प्रा.आ.केद्र अंजनगांव बारी 


१७. 


STASI सुखदेवराव अक, प्रा. आ.के. पथ्रोट 


१८. 


डॉ. समिना कौसर खान, प्रा.आ.केद्र आसेगांव पूर्णा 


१९. 


डा.रविद्र कृष्णराव डोंगरे, प्रा.आ.केंद्र मंगरुळ दस्तगीर 


२०. 


डा. रविद्र महादेव कोवे, प्रा.आ.केद्र पळसखेड 


२१. 


डॉ. राजेश्री महादेवराव भुईभार, सामान्य रुग्णालय बुलडाणा 


२२. 


डॉ. कमळाकर झीबल पोहे, ग्रामीण रुग्णालय वणी 


२२. 


Sl. सचिन तोडकरी, ग्रामीण रुग्णालय करंजी 


२४. 


डॉ.जयकुमार THEM नाईक, उपजिल्हा रुग्णालय पुसद 


२५. 


डा. प्रकाश प्रेमचंद चिमनानी, ग्रामीण रुग्णालय लोही 


२६. 


डॉ. आशिष अविनाश पवार, तालुका आरोग्य अधिकारी पुसद 


२७. 


डा. दुर्ग रविद्र भावराव, तालुका आरोग्य अधिकारी नेर 


२८. 


डॉ. माणिक उत्तमराव घोरसडे, प्राथमिक आरोग्य केद्र, कोठा 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०२२/प्र.क्र.२२४/सेवा-३ 


२९.| डॉ. पाटील मनिष सुधाकर, प्राथमिक आरोग्य केंद्र हरसुल 


30.| डॉ. अनिल केशवराव भावसार, प्राथमिक आरोग्य केद्र, होबाळपिपरी 


39.| डॉ. उदयसिंग उकंडराव जाधव, प्रा.आ.केंद्र पोहा 


32.| डॉ.धर्मश चव्हाण, ता.आ.अ.घाटंजी जि.यवतमाळ 


33.| डॉ.जयंत रामचंद्र काळकुटे, सहसंचालक आ.से.(कु.व क्षयरोग) 


3¥.| डॉ. शोख इकबाल फजले अहमद, ग्रा.रु.धर्माबाद जि नांदेड 


34.| डा.नंदकुमार एस.घोडवे, उपजिल्हा रु. पंढरपूर सोलापूर 


३६. SOS अझर मगबूल, प्राथमिक आरोग्य केद्र, अकोला सोलापूर 


30.| डॉ. मच्छिद्रनाथ बाळशिराम भोर, प्राथमिक आरोग्य केंद्र जुन्नर जि पुणे 


3¢.| डॉ. भारत पी गोहिल, जि रु धुळे 


३९.| डॉ. संजय एम शिदे, जिल्हा रुग्णालय, जळगाव 


४०.। डॉ.हणमंत विनायकराव होणमाने, उपजिल्हा रुग्णालय तुळजापूर उस्मानाबाद 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


